महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमएलके-२०१८/प्र.क्र.९९/पदुम-१० 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९. 


आदेशा 


श्री.शिवाजी दत्तात्रय पहिनकर, अपर निबंधक सहकारी संस्था तथा अपर व्यवस्थापकीय 
संचाळक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती मर्या., मुंबई यांच्या सेवा कृषि व waa, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद), 
गोरेगांव, मुंबई येथे व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षाच्या काळावधीसाठी 
सूपूर्द करण्यात येत आहेत. 


अ) श्री. शिवाजी दत्तात्रय पहिनकर ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल. त्यानंतर एक वर्षाने प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला 
त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

आ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपृण्यापूर्वी कोणत्याही वेळेस त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार झासन/सक्षम प्राधिकारी यांना राहतील. 

इ) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा आवऱ्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मूभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर Pare शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्यालळा तीन महिने अगोदर सूचना दिली 
पाहिजे; आणि 

ई) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे याबाबतची लेखी सूचना कमीत 
कमी तीन महिने अगोदर शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची HAT राहिल. 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा इ.)नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट-दोन) 
मधील तरतूदी विचारात घेऊन श्री.शिवाजी दत्तात्रय पहिनकर यांची व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य सहाकारी दूध महासंघ (महानंद) या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शार्ती 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. श्री.शिवाजी दत्तात्रय पहिनकर यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी कृषि व पदुम विभाग आणि 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री.शिवाजी दत्तात्रय पहिनकर यांना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएलके-२०१८/प्र.क्र.९९/पदुम-१० 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०८२२१८०२५४८२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Rajesh Shaligram DN: CHiN ove pene य कतार 


& ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=c549410b2251df8c92783a2da1 7afcacbe7f8fe3a4 
G OV | | fd88f156fea84433871f11, cn=Rajesh Shaligram Govil 


Date: 2019.08.22 18:12:45 +05'30' 


(राजेश गोविल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


श्री.शिवाजी दत्तात्रय पहिनकर, अपर निबंधक सहकारी संस्था तथा अपर व्यवस्थापकीय 
संचाळक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती मर्या., मुंबई. 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव. 
४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद), गोरेगांव, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग. 
६. प्रधान सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 
. निवडनस्ती (पदुम-१०) 


ळ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


